महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. . . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र. ४५२/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, 
२०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर १९८७. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र मंडळाने केलेल्या 


शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून, वैद्यकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन 
वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 


कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म. नं.) 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.४५२/सेवा-३, 


समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक (म. पू.) स्तंभ क्र.७ मध्ये 


नमूद करण्यात येत आहे. 
अ.क्र नाव कार्यालय वै.अ. पदावरील | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन | वै.अ. पदावरील 
रुजू झाल्याचा | कालावधी समाप्त | कालावधी पुढे | सेवा नियमितपणे 
दिनांक केल्याचा दिनांक | ढकलल्याची | os चाळू ठेवण्याचा 
कारणे = | दिनांक 
Da 2 3 ae 4 se | 6 | 
q | डॉ. प्रविण मच्छिद्र । प्रा.आ. के. शिरपूर, । दि.२१.०७.२०१७ | दि.२०.०७.२०१९ निरंक दि.२१.०७.२०१९ 
बोडखे ता. वणी, जि. 
यवतमाळ 
२ | डॉ. पल्लवी वसंतराव | उपजिल्हा रुग्णालय, । दि.१३.०७.२०२१ | दि.१२.०७.२०२३ निरंक दि.१३.०७.२०२३ 
चव्हाण पनवेल, जि. रायगडः 
३ | डॉ. महेशकुमार उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.०९.०२.२००९ | दि.०५.०३.२०११ | २५ दिवस | दि.०६.०३.२०११ 
रघुनाथ माने पंढरपूर जि. सोलापूर र्‌जा 
४ | डॉ. परसनकुमार | स्त्री रुग्णालय, दि.१६.०९.२०२१ | दि.०३.१०.२०२३ | १८ दिवस | दि.०४.१०.२०२३ 
रविंद्र सुदाम अचलपूर, जि. रजा 
अमरावती 
५ | डा.मंदारमुकुंद = | ग्रामीण रुग्णालय, दि.०७.०५.२०१५ | दि.०६.०५.२०१७ निरंक दि.०७.०५.२०१७ 
करंबेळकर पाचोरा, जि. जळगांव 
६ | डॉ. रविद्र केशवराव | सार्वजनिक आरोग्य । दि.०७.०७.२०२१ | दि.०३.०८.२०२३ | २८ दिवस । दि.०४.०८.२०२३ 
पजई संस्था, नागपूर रजा 
७ | ST. कालिदी प्रादेशिक दि.०७.०३.२०११ | दि.२४.०३.२०१३ | १८ दिवस | दि.२५.०३.२०१३ 
गौतमीपुत्र कांबळे | मनोरुग्णालय, ठाणे र्‌जा 
जि. ठाणे 
८ | डॉ. fre प्रा.आ. के. दि.१८.०५.२०१५ | दि.१७.०५.२०१७ निरंक दि.१८.०५.२०१७ 
अवधुतराव ARGS | पार्डीटकमोर, ता. जि. 
वाशिम 
९ | डॉ. धीरज नानाजी | सामान्य रुग्णालय, । दि.०७.०७.२०२१ | दि.०६.०७.२०२३ निरंक दि.०७.०७.२०२३ 
मडावी माळेवाडा, ता. 
कुरखेडा, जि. 
गडचिरोली 
| डा. राहूल वसंतराव | प्रा. आ.के. आमला दि.१३.०५.२०१५ | दि.१२.०५.२०१७ निरंक दि.१३.०५.२०१७ 
उमप (विश्वेश्वर), ता. चांदूर 
रेल्वे, जि. अमरावती 
११ | डॉ. मनोहर प्रा.आ.के. चिरोळी, । दि.२५.०४.२०१४ | दि.२४.०४.२०१६ निरंक दि.२५.०४.२०१६ 


परशुराम कन्नाके 


ता. मूल, जि. चंद्रपूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.४५२/सेवा-३, 


१२ | ST. प्रशांत राजाराम | प्रा.आ.के. सरुड, ता. । दि.०९.०९.२०२१ | दि.०८.०९.२०२३ निरंक दि.०९.०९.२०२३ 
जगताप शाहूवाडी, जि. 
कोल्हापूर 
१३ | डॉ. संजीव नारायण | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.०३.११.२०१४ | दि.०२.११.२०१६ निरंक दि.०३.११.२०१६ 
धनेगावे कर्जत जि. रायगड 
१४ | डॉ. गोविद महिला व बाल दि.१७.०९.२०२१ | दि.१३.१०.२०२३ | २७ दिवस दि.१४.१०.२०२३ 
निवृत्तीराव चव्हाण | रुग्णालय, अचलपूर रजा 
जि. अमरावती 
१५ | डॉ. वसिम प्रा.आ.के. कोकरुड, | दि.१७.०१.२०१७ | दि.१६.०१.२०१९ निरंक दि.१७.०१.२०१९ 
मुसाअळी जमादार | ता. शिराळा जि. 
सांगली 
१६ | डॉ. तेजस विश्वनाथ | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.१६.०९.२०२१ | दि.०६.१०.२०२३ | २१ दिवस दि.०७.१०.२०२३ 
कनाके अचलपूर जि. र्‌जा 
अमरावती 


आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, Sat 


वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 


तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


उक्त तक्त्यातील डॉ. मंदार मुकुंद करंबेळकर हे भाषा संचालनालयाची मराठी भाषा परीक्षा 
दि.१८.१२.२०२२ रोजी उत्तीर्ण झाले असल्याने त्यांना मराठी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
दि.१८.१२.२०२२ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, उपरोक्‍त तक्त्यात त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी दि.०६.०५.२०१७ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय 
अधिकारी या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.०७.०५.२०१७ पासून पुढे चाळू होत असली 
तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.१८.१२.२०२२ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय 
होईल. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार रोखल्यांनतर तद्‌नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यांनतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 
कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ 
रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागळे त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना 
राहणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा HATH: परिवि-२०२४/प्र.क्र.४५२/सेवा-३, 


२. उक्त तक्त्यातील डॉ. मनोहर परशुराम कन्नाके हे भाषा संचालनालयाची मराठी भाषा परीक्षा 
दि.०५.०१.२०२० मध्ये उत्तीर्ण झाळे असल्याने त्यांना मराठी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
दि.०५.०१.२०२० पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, उपरोक्‍त तक्त्यात त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी दि.२४.०४.२०१६ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय 
अधिकारी या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.२५.०४.२०१६ पासून पुढे चाळू होत असली 
तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.०५.०१.२०२० पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय 
होईल. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार रोखल्यांनतर तद्नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यांनतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 
कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ 
रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागळे त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना 
राहणार नाही. 


३. उक्त तक्त्यातील डॉ. वसीम मुसाअली जमादार हे भाषा संचालनालयाची हिंदी भाषा परीक्षा 
दि.२६.०६.२०२२ मध्ये उत्तीर्ण झाले असल्याने त्यांना हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
दि.२६.०६.२०२२ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, उपरोक्‍त तक्त्यात त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी दि.१६.०१.२०१९ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय 
अधिकारी या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.१७.०१.२०१९ पासून पुढे चाळू होत असली 
तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.२६.०६.२०२२ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय 
होईल. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार रोखल्यांनतर तद्नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यांनतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 
कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ 
रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागले त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना 
राहणार नाही. 


४. सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 


प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.४५२/सेवा-३, 


च्‌. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२३१२४६५१२०१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 

AVI N A S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


SARDAR Sa 
JADHAV ee 
(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४) महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
७ उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 
८)जिल्हा area चिकित्सक (सवी 
९)जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) 
१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
११) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२) निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


